सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक १०७ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २६४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 

क्रमांक खाक्षेस-२०११ / प्र.क्र .२६२ ( एल. बी. ०१)/रस्ते-८ . महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) ४ कलम १५ च्या पोट - कलम 
( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्यासंबंधात त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , राज्य शासन, याद्वारे, पुणे 
( पूर्व) चक्राकार मार्गाचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करण्यासाठी, जोडलेल्या अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक ( ३ ) व ( ४ ) 
मध्ये अनुक्रमे उल्लेख केलेले जिल्हे व तालुक्यांतील जमीन संपादनासाठी, ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, 
उक्त अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक ( २ ) मध्ये उल्लेख केलेल्या अधिकाऱ्यांना उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता भूमि संपादन अधिकारी यांची 
कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


अनुसूची 
भूमि संपादन अधिकाऱ्यांचा तपशील 


अ.क्र. 


अधिकाऱ्याचे पदनाम 


जिल्हा 


तालुके 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ . 


उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग मावळ -मुळशी 


पुणे 


मावळ 


२ . 


उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग खेड ( राजगुरुनगर) 


पुणे 


खेड 


भाग चार - ब - २६४-१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची समाप्त 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३ . 


उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग दौंड - पुरंदर 


पुणे 


पुरंदर 


| 


४ . 


उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग हवेली 


पुणे 


हवेली 


५ . 


उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग भोर 


पुणे 


भोर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए. बी. गायकवाड , 
शासनाचे सचिव, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४२ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd November 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT . 


No. PPP . 2011 / C.R. 262 ( L.B. 01 ) /Road-8.—In exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 


section 15 of the Maharashtra Highways Act ( LV of 1955 ) , and all other powers enabling in that behalf, the 


Government of Maharashtra, hereby authorizes the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended 


hereto as the Land Acquisition Officers, for acquisition of land , for the purposes of the said Act, with effect from 


the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the lands in the districts and 


talukas mentioned in column ( 3 ) and (4) , respectively of the said Schedule , for the building , maintenance , 


management or operation of the Pune (Eastern ) Ring Road. 


Schedule 
Details of Land Acquisition Officers 
Designation of Officer 

( 2 ) 


Sr. No. 


District 


Talukas 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


Sub - Divisional Officer, Sub -Division Maval - Mulshi 


Pune 


Maval 


2 . 


Sub - Divisional Officer, Sub - Division Khed ( Rajgurunagar) 


Pune 


Khed 


3 . 


Sub - Divisional Officer , Sub - Division Daund - Purandar 


Pune 


Purandar 


4 . 


Sub - Divisional Officer , Sub -Division Haveli 


Pune 


Haveli 


5 . 


Sub - Divisional Officer, Sub - Division Bhor 


Pune 


Bhor 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A. B. GAIKWAD , 
Secretary to Government. 


भाग चार - ब - २६४-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम. 

क्रमांक खाक्षेस -२०११ / प्र.क्र .२६२ ( एल . बी. ०१) /रस्ते-८.-महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) च्या कलम १ ९ब च्या पोट 
कलम ( ८ ) द्वारे केलेल्या अधिकारांचा आणि त्यासंबंधात त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, राज्य शासन , याद्वारे, पुणे 
(पूर्व) चक्राकार मार्गाचे बांधकाम, देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक 
( ३ ) अनुक्रमे उल्लेख केलेल्या जिल्ह्यातील संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या भरपाईची म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक ( २ ) मध्ये उल्लेख केलेल्या 
अधिकाऱ्याला उक्त अधिनियमानुसार " लवाद " याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी " लवाद " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


अनुसूची 
लवाद नियुक्तीचा तपशील 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


जिल्हा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


विभागीय आयुक्त, पुणे 


पुणे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए . बी. गायकवाड , 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४२ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 3rd November, 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT . 


No. PPP . 2011 / C.R. 262 ( L.B. 01 ) Road - 8. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 


section 19 B of the Maharashtra Highways Act ( LV of 1955 ) , and of all other powers enabling in that behalf, the 


Government of Maharashtra, hereby appoints the officer mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended 


hereto as the arbitrator, for the areas of District mentioned in column ( 3 ) of the said Schedule , with effect from 


the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the determination of amount of 


compensation payable under the said Act , for the land acquired for the building, maintenance , management or 


operation of the Pune ( Eastern ) Ring Road . 


Schedule 


Details of arbitrator 


Sr. No. 


Designation of Officer 


District 


(2 ) 


(3 ) 


1 . 


Divisional Commissioner, Pune 


Pune 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A. B. GAIKWAD , 
Secretary to Government. 


भाग चार - ब - २६४-२अ 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम. 

क्रमांक खाक्षेस-२०११ / प्र.क्र .२६२ ( एल. बी. ०१ )/रस्ते -८ . महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) ४ कलम १५ च्या पोट - कलम 
( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्यासंबंधात त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, राज्य शासन, याद्वारे, पुणे 
( पश्चिम ) चक्राकार मार्गाचे बांधकाम , देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करण्यासाठी, जोडलेल्या अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक ( ३ ) व 
( ४ ) मध्ये अनुक्रमे उल्लेख केलेले जिल्हे व तालुक्यांतील जमिन संपादनासाठी, ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून, उक्त अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक ( २ ) मध्ये उल्लेख केलेल्या अधिकाऱ्यांना उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता भूमि संपादन 
अधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


अनुसूची 
भूमि संपादन अधिकाऱ्यांचा तपशील 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे पदनाम 


जिल्हा 


तालुके 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग मावळ -मुळशी 


पुणे 


मावळ, मुळशी 
हवेली 


२ . 


उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग हवेली 


पुणे 


३. 


उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग भोर 


पुणे 


भोर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए. बी. गायकवाड , 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४२ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 3rd November, 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT . 


No. PPP . 2011 / C.R. 262 ( L.B. 01 ) /Road-8.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of 


section 15 of the Maharashtra Highways Act ( LV of 1955 ) , and all other powers enabling in that behalf, the 


Government of Maharashtra, hereby authorizes the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended 


hereto as the Land Acquisition Officers, for acquisition of land , for the purposes of the said Act, with effect from 


the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the lands in the districts and 


talukas mentioned in column ( 3 ) and (4) , respectively of the said Schedule , for the building , maintenance , 


management or operation of the Pune (Western ) Ring Road . 


Schedule 
Details of Land Acquisition Officers 


Sr. No. 


Designation of Officer 


District 


Talukas 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


Sub - Divisional Officer, Sub -Division Maval-Mulshi 


Pune 


Maval, Mulshi 


2 . 


Sub - Divisional Officer, Sub - Division Haveli 


Pune 


Haveli 


3 . 


Sub - Divisional Officer, Sub - Division Bhor 


Pune 


Bhor 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. B. GAIKWAD , 
Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम. 

क्रमांक खाक्षेस -२०११ / प्र.क्र .२६२ ( एल . बी. ०१) /रस्ते-८.-महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) च्या कलम १ ९ब च्या पोट 
कलम ( ८ ) द्वारे केलेल्या अधिकारांचा आणि त्यासंबंधात त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , राज्य शासन , याद्वारे, पुणे 
(पश्चिम ) चक्राकार मार्गाचे बांधकाम , देखभाल, व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक 
( ३ ) अनुक्रमे उल्लेख केलेल्या जिल्ह्यातील संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या भरपाईची म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त अनुसूचीच्या रकाना क्रमांक ( २ ) मध्ये उल्लेख केलेल्या 
अधिकाऱ्याला उक्त अधिनियमानुसार " लवाद " याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी " लवाद " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


अनुसूची 
लवाद नियुक्तीचा तपशील 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


जिल्हा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


विभागीय आयुक्त, पुणे 


पुणे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ए . बी. गायकवाड , 

शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर ३ , २०२० / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४२ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 3rd November, 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT . 


No. PPP . 2011 / C.R. 262 ( L.B. 01 ) /Road-8.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 


section 19 B of the Maharashtra Highways Act ( LV of 1955 ) , and of all other powers enabling in that behalf, the 


Government of Maharashtra, hereby appoints the officer mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended 


hereto as the arbitrator, for the areas of District mentioned in column ( 3 ) of the said Schedule , with effect from 


the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the determination of amount of 


compensation payable under the said Act , for the land acquired for the building, maintenance , management or 


operation of the Pune (Western ) Ring Road . 


Schedule 
Details of arbitrator 


Sr. No. 


Designation of Officer 


District 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


1 . 


Divisional Commissioner , Pune 


Pune 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A B. GAIKWAD , 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


